राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल कॅन्सर केअर सेंटर,नागपूर 
येथे लिनिअर एक्सलरेटर खरेदी करण्यास रु.१० कोटी 
इतका निधी वितरणास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्रक्र-१७८/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २९ मार्च,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय समक्रमांक क्रमांकः दि.१८.१०.२०१७. 
२) आयुक्‍त व संचालक (आरोग्यसेवा) यांचे पत्र क्र. संआसे / NCD / NPCDCS / 
न.क्र.३४/रातुरिकॅहॉ,नागपूर/लिऑ/खरेदी /१०२६/१८/दि.१६.०३.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रसंत तुकडोजी कॅन्सर हॉस्पिटल, नागपूर, साठी forse एक्सळेटर खरेदी करण्यासाठी 
वैशिष्टयेपुर्ण योजनेंतर्गत रुपये १०.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यास दिनांक १८ ऑक्टोबर,२०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयानार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर वैशिष्टयेपुर्ण योजनेंतर्गत रुपये 
१०.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यानुषंगाने आता शासन 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.. 


शासन निर्णय:- 

राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल कॅन्सर केअर सेंटर, नागपूर येथे लिनिअर एक्सलरेटर Halt खरेदी 
करण्यासाठी रु.१०.०० कोटी इतक्या रकमेचे अनुदान सदर संस्थेस वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे.. 

अटी व शरर्ती-: 

लिनिअर एक्सलेटर मशिन खरेदीकरिता रुपये १० कोटी पेक्षा जास्त निधी लागणार असेल तर सदर 
जास्तीचा निधी संबंधित संस्था स्वत: भरेल आणि रुपये १० कोटी पेक्षा कमी रक्‍कम खर्च झाल्यास उर्वरित रकम 
शासनास परत करील. 

सदर निधी राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल कॅसर हॉस्पीटल अँड रिसर्च सेंटर,तुकडोजी चौक, मानेवाडा 
रोड,नागपूर-४४० ०२७ यांना अदा करण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून सह संचालक, आरोग्य सेवा 
(अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई यांच्याकडे वितरीत करण्यात येईल. 

सदर अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय,मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर रकमेचे देयक त्यांनी कोषागारात सादर करुन विहीत 
केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम संबंधित कार्यक्रम अधिका-यांकडे सुपुर्द करावी. 

प्रस्तुत प्रकरणी केंद्र शासन/राज्यशासन व राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल कॅसर हॉस्पीटल अँड रिसर्च 
सेंटर यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य करारातील अटी व शातींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा विषम चिकित्सा ग्रामीण आरोग्य 
सेवा,११०, रुग्णालये व दवाखाने,११० (४) मुफसल रुग्णालये व दवाखाने यांना सहायक अनुदान, ३१ सहायक 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्रक्र-१७८/आरोग्य ३(अ) 


अनुदाने (२२१० ०१७३) खाजगी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. १८ एप्रिल, २०१७ मधील 
परिशिष्टातील अ.क्र. ८ मध्ये तपासणी सूचीतील अ.क्र. १ ते १० ची खालीलप्रमाणे पुर्तता होत असल्याबाबत 


प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
अ.क्र तपासणी सूचीनुसार बाब शेरा 
| योजनेस प्रशासकीय मान्यता । शासननिर्णय साआविक्र.३००११/ प्र.क्र.4५२/ २०१५ 
/आ-७,दि.२७डिसेंबर,२०१६ अन्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

२ | निधी वितरण शासन | प्रमाणित करण्यात येते कौ, शासन निर्णयातील अटी व 
निर्णयातील अटी व शार्तीचे | शर्तीची पूर्तता झाल्यानंतरच निधी वितरीत केला 
पूर्तता झाल्यानंतरच होणार | जाईल. 
आहे 

3 यापूर्वी वितरीत केलेल्या ७५ % | या योजनेअंतर्गत सदर संस्थेस प्रथमत: निधी वितरीत 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र. । करण्यात येत आहे. सबब हा मुद्दा लागू होत नाही. 

४  ।यापूर्वी वितरीत केलेल्या | प्रमाणित करण्यात येते की, निधीच्या अनुषंगाने 
निधीच्या अनुषंगाने | लेखापरिक्षक/महालेखापाल यांच्याकडून कोणतेही 
लेखापरिक्षक गंभीर आक्षेप नाहीत. 
महालेखापाल यांच्याकडून 
कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत 

५. | निधी लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात | प्रमाणित करण्यात येते कौ, निधी लाभार्थ्यांच्या 
जमा होणार आहे. खात्यात थेट जमा होणार आहे. 

६ | वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी खरेदी | प्रमाणित करण्यात येते की, वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी 
केलेल्या अशा वस्तुची नोंद | वस्तुंची नोंद Dead Stock मध्ये घेण्याबाबत संबंधित 
(Dead Stock) रजिस्टर मध्ये | संस्थेस कळविण्यात येईल. 
घेण्यात आली असून त्या पडून 
नाहीत,असे प्रमाणपत्र. 

७ ।यामधून खरेदी होणार | प्रमाणित करण्यात येते की, प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त 
असल्यास प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त | झाल्यानंतर संबंधितांना देयक अदा करण्याबाबत 
झाल्यानंतर संबंधितांना देयक | संबंधितांना सूचना देण्यात येतील 
अदा केले जाणार आहे. 

८ । आवशयक त्या ठिकाणी | प्रमाणित करण्यात येते कौ, आदिवासी/सामाजिक 
आदिवासी/सामाजिक न्याय | न्याय विभागाची आवश्‍यक तेथे सहमती घेण्यात आली 
विभाग यांची निधी वितरणास | आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्रक्र-१७८/आरोग्य ३(अ) 


सहमती आहे. 
९ । प्रस्तुत योजनेत कोणतेही | प्रमाणित करण्यात येते की, संक्षिप्त देयक प्रलंबित 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही नाही 
णि ० | निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा | प्रमाणित करण्यात येते कौ, निधी स्वीय प्रपंची लेखा 
बँक खात्यात जमा न करता | अथवा बँक खात्यात जमा न करता खर्च केला जाणार 
खर्च केला जाणार आहे. आहे. 


वित्त विभागाच्या क्र. अर्थसं-२०१६/प्रक्र-८९/अर्थ-३ दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ च्या परिच्छेद ७ ते १८ व 
सोबतच्या परिशिष्टामधील अनुक्रमां ८ मध्ये नमुद केलेल्या प्रत्येक अटी व शार्तीची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. या पूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये 
कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पूरवठा दाराच्या 
खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर प्रस्तावात वस्तु खरेदी प्रस्ताव तसेच भांडवली वस्तु खरेदीचा समावेहञा 
नाही. सदर कार्यक्रमाच्या संबंधित लेखाशीर्षा खाली एक वर्ष जुने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या 
धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च 
करण्यात येणार आहे. असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

सदर देयक wart असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.२०१३/प्र.क्र-८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २५ एप्रिल,२०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान 
वितरीत करण्यात येईल. 

सदर शासन निर्णय शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. १८ एप्रिल, 
२०१७ मधील तरतुदीनुसार विभागास प्रदान केलेलया अधिकारास अनुसरुन तसेच वित्त विभागांच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४२/२०१८/व्यय-१३ दि.२२.३.१८ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८२०५९५०९७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: Digitally signed by Rajendra 
R a e n d ra Shamraoji Kaurte 
J DN: CN = Rajendra Shamraoji 
ae Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 
S h a aa rao} | O = Government Of Maharashtra, 
OU = Public Health Department 
Date: 2018.03.29 16:37:08 


Kaurte 530. 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२-नागपूर. 
२. खाजगी सचिव,मा.मंत्री सार्वजनिक आरोग्य , मंत्रालय,मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्रक्र-१७८/आरोग्य ३(अ) 


३. खाजगी सचिव,मा.राज्यमंत्री,सार्वजनिक आरोग्य,मंत्रालय,मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानसभा/विधानपरिषद,विधानमंडळ,मुंबई 

५. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई 

६. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

७. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (असंक), मुंबई 

८. उप संचालक,आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ,नागपूर 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर 

१०. संचालक,राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल कँसर हॉस्पीटल अँड रिसर्च सेंटर, 
तुकडोजी चौ,मानेवाडा रोड, नागपूर-४४००२७ 

११. कार्यासन अधिकारी,नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कार्यासन अधिकारी,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (आरोग्य-३ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


